महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मुदतपूर्व/विनंती बदल्या... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १२२३/प्र.क्र.१३९ /१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ३ नोव्हेंबर, २०२३. 
संदर्भ:- 9) “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनिय,२००५” ची दि.२५/५/२००६ ची अधिसूचना. 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४ आणि ४ (4) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या Weare मान्यतेने या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांना खाळील 
तक्त्यात दर्शाविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
वि श्रीमती अनुजा प्रशांत कोळी तंत्र अधिकारी, सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ, 
पुरवठा व मूल्यसाखळी तज्ञ तथा जिल्हा कृषि व्यवसाय | Piu कृषि स्मार्ट, पुणे. 
सल्लागार, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट, वाशिम. (रिक्‍त पदी) 
2. | श्री.दिपक भगवान राजपूत सहायक संचालक, रामेती, औरंगाबाद 
तालुका कृषि अधिकारी, वरुड, (रिक्‍त पदी) 
जि.अमरावती 
३ | श्रीमती शिळकर सोनाली राकेश तंत्र अधिकारी (विप्र ३, कृषि आयुक्तालय, 
तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर ।पुणे. 
(रिक्‍त पदी) 
४ | श्री.संदिप जनादन जगताप तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
पुरवठा साखळी मूल्य साखळी तज्ञ, स्मार्ट, परभणी अधिकारी, जालना. 
(रिक्‍त पदी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवून 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास 
सादर करावा. 

३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीच्या जागी रूजू होण्यास सांगावे. जे नियंत्रण अधिकारी 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १२२३/प्र.क्र.१३९/१५ अ 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अज्ञा अधिकाऱ्यांविरूध्द शिस्तभंग कारवाईचा 
प्रस्ताव आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा. 
४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३११०३१८०४३४१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


A M O | N | | A KA N T H ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=36b60751d094e56d974e 1a44ec234c475fb0de5b35a79c 
1cf69a588f212b260e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C8140B1 
S A K H A R KA R C28DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH 

SAKHARKAR 

Date: 2023.11.03 18:04:35 +05'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रत, 
मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 
७. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि,) पुणे) 
८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 
१०. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे) 
११. निवड नस्ती /१५अ. 


Cc Av A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


